दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील अपर मुख्य 
सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा : 9) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग- 
२०१३/प्र.क्र.३५/दि.क्र.२, दि.०७.१०.२०१६ 
३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 
४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.१२.११.२०२० 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, दि.०२.०२.२०२१ 
६) अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांचे पत्र 
क्र.निआ/आस्था/२०७-ए/२०२०/३०८१,दि.१५.०२.२०२१ 
प्रस्तावना :- 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ Helles कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केळेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityatfairs.gov.inal 
संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post identification suitable for Persons with 
Benchmark Disability notified on o¥.09.2029 या शिर्षाखाली प्रसिध्द केळी आहे. सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील पदांची 
सुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन प्रसिध्द केलेली आहे. 
त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करुन दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली गट “अ” ते 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 


गट “ड” मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, तसेच केंद्र शासनाने प्रसिध्द 
केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन 
सेवेतील पदांशी समान आहेत, अज्ञा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, san सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 

२. त्यास अनुसरुन केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेतील दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या गट-अ ते गट-ड संवर्गाकरीता प्रसिध्द केलेल्या यादीतील सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
अधिपत्याखालील अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील गट-अ ते गट-ड 
संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्र. २०२१०२१७१३२८४३९५०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SATISH KARBHARI 


JONDHALE 
(सतीश जोंधळे ) 
सोबत : विवरणपत्र-अ सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. मा.प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. मा.राज्यमंत्री (साप्रवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 
९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. सामान्य प्रशासन विभाग/१९-अ, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय, क्रमांक :संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ, दिनांक १७/०२/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. | विद्यमान संवर्ग / शारीरिव दिव्यांग पदाच्या कर्तव्य/जबाबदाऱ्या/कामाचे स्वरुप (संक्षिप्त) व्या 
क्र 'पदनाम योग्यता आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 
गट-ब 
१ । कनिष्ठ सहायक । 5, 51, ७, MF, | LV, HH, OA, | १.महाराष्ट्र सदनाच्या अतिथोगृहातील स्वागत कक्षात डयूटी | सदर पदावर नियुक्‍त 
कक्ष अधिकारी | SE,RW,H,C, | OL, AAV, | मॅनेजर म्हणून काम पार पाडणे. होणाऱ्या 
LC, DW २. राजशिष्टाचारविषयक कामे पार पाडणे. कर्मचाऱ्याला 
३. संपर्क विषयक कामे पार पाडणे. विभागानुसार कामे 
४. लेखा विषयक कामे पार पाडणे. वाटप करण्यात 
येतात. 
२ | Seas S, ST, W, MF, | LV, HH, OA, | लघुलेखन, टंकलेखन, बैठकोचे इतिवृत्त नोंदविणे इत्य 
लघुलेखक SE,RW,H,C | 0., AAV, | कार्यालयीन कामकाज 
(मराठी/इंग्रजी) LC, DW 
3 | निम्नश्रे S, ST, W, MF, | LV, HH, OA, | लघुलेखन, टंकलेखन, बैठकोचे इतिवृत्त नोंदविणे इत्य 
लघुलेखक (इंग्रजी) | SE,RW,H,C | OL, AAV, | कार्यालयीन कामकाज 
LC, DW 
४ | लघुटंकलेखक S, ST, W, MF, | LV, HH, OA, | लघुलेखन, टंकलेखन, बैठकोचे इतिवृत्त नोंदविणे इत्य 
(मराठी/इंग्रजी) SE,RW,H,C | 0., AAV, | कार्यालयीन कामकाज 
LC, DW 
गट-क 
५ । लिपिक-टंकलेखक | S, ST, W, BN, | LV, HH, OA, | १. वरिष्ठांनी दिलेल्या निदेशानुसार कामे पार पाडणे. सदर पदावर नियुक्‍त 
RW, 57, प्र, ९, | 0., ॥॥५७९, | २. वरिष्ठांनी दिलेल्या निर्देशानुसार आस्थापना, लेखा, | होणाऱ्या 
MF LC, DW व्यवस्थापक शाखेतील सर्व प्रकारची कामे पार पाडणे. कर्मचाऱ्याला 
३. आवक-जावक संबंधी काम पाहणे. विभागानुसार कामे 
वाटप करण्यात 


येतात. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 


गट-ड 
द al S, ST, W, BN, | LV, HH, OA, | टपाल ने-आण, कार्यालयीन कामकाज करणे 
PP, L, KC,|OL, AAV, 
MF, SE, RW, | LC, DW 
H,C 
७ । कक्षबंध परिचारक | S, ST, ७, BN, | LV,HH,OA,| & स्वागत Fe यूटी मॅनेजर यांच्या निर्देशाप्रमाणे 
L, PP, MF, 55, | 0., AAV,| अभ्यांगतांचे स्वागत करुन त्यांना कक्षबंधापर्यंत पोहचवून देणे, 
RW, H, C LC, DW या अभ्यांगाचे सामान कक्षबंधापर्यंत पोहचवून देणे. 


२. अभ्यांगतांचा महाराष्ट्र सदनात मुक्‍काम सुरळीत व्हावा 
यादृष्टीने अभ्यांगतांचे आवश्यकतेनुसार ड्यूटी मॅनेजर यांच्या 
निर्देशाप्रमाणे कक्षबंध परिचारक यांनी तातडीने कार्यवाही करणे 
गरजेचे आहे. 

३. कक्षबंध परिचारक यांनी अभ्यागतांना कक्षाची किल्ली 
बापरणे,टिव्हीचा रिमोट हाताळणे आणि स्थानगृहातील वस्तू / 
उपकरणे हाताळणे याबाबत आवश्यक माहिती देण्यात यावी. 

४. कक्षबंध परिचारक यांना कर्तव्यावर असताना ड्यूटी 
मॅनेजर यांच्या परवानगीशिवाय ड्यूटी सोडून जाता येणार नाही. 
५. कक्ष सोडतेवेळी (Check Out) अभ्यांगतांना स्वागत 
कक्षापर्यंत नेणे आणि त्यांचे सामान स्वागत कक्षापर्यंत पोहचवून 
देणे ही कक्षबंध परिचारकाची जबाबदारी राहील. 


दिव्यांग आरक्षणाचा सुयोग्य प्रकार 


Abbreviatiions: 


Sr. No. Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 OA One Arm 5 AAV Acid Attack Victim 
2 OL One Leg | 6 | LC Leprosy Cured 
3 LV Low Vision 7 DW Dwarfism 
4 HH Hearing Handicapped 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 


शारीरिक योग्यता 
Abbreviations: 
Sr. No. Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 S Sitting 7 MF Manipulation by 
Fingers 
2 ST Standing | 8 | SE Seeing 
3 W Walking 1 9__| H Hearing 
4 BN Bending 10 C Communication 
5 L Lifting 11 RW Reading and Writing 
mE aa [PP sd Pulling & Pushing 12 KC Kneeling & Crouching 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


